आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
“मातोश्री ग्राम समृध्दी शोत/पाणंद रस्ते 
योजना” अंतर्गत कामाकरिता आवऱयक निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : स्थाविका-११२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १५ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२.७.२०१६ 
2) नियोजन विभाग, रोहयो प्रभागाचा शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.२९/रोहयो-१० अ 
दिनांक ११/११/२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


नियोजन विभाग, रोहयो प्रभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.२९/रोहयो-१० 
अ, दि.११/११/२०२१ अन्वये “मातोश्री ग्राम समृध्दी होत/पाणंद रस्ते योजना ” राबविण्याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयातील परिच्छेद २१ मध्ये 
अभिसरणातून शेत / पाणंद रस्ते तयार करणे यासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठीच्या अन्य 
योजनांची यादी FESS आहे. सदर यादीमध्ये अ.क्र. २ अन्वये *“ खासदार/आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रम ” या योजनांकरिता उपलब्ध निधीचा एकत्रतिपणे वापर करण्याबाबत निदेडा देण्यात आले 
आहेत. 
२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधी “पालकमंत्री होत / पाणंद रस्ते 
योजना” राबविण्याकरीता इतर स्त्रोतांसह उपयोगात आणण्यात येत असल्याने तसेच नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र: स्थाविका-०६१६ / प्र.क्र.९६ / का.१४८२, दिनांक १२ जुलै २०१६ अन्वये “आमदार 
स्थानिक विकास कार्यक्रम” अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रात रस्त्यांची कामे हाती घेणे अनुज्ञेय असल्याने, गाव 
नकाडांमध्ये पाणंद रस्त्यांची नोंद घेण्यात आली असल्यास, अशा रस्त्यांसाठी नियोजन विभाग, रोहयो 
प्रभागाचा शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.२९/रोहयो-१० अ, दि. ११ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये 
अनुज्ञेय असलेल्या इतर स्रोतांतून अभिसरणाद्वारे प्राप्त होणारा निधी विचारात घेऊन आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत एका कामासाठी असलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेत उर्वरित आवश्‍यक निधी 
“मातोश्री ग्राम समृध्दी होत/पाणंद रस्ते योजना” अंतर्गत कामांकरिता उपलब्ध करुन देता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-११२१/प्र.क्र.१०१/का.१४८२ 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन 


परिपत्रक उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२१५१७३७०११४१६ असा आहे. 
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


SANJEEV Dh xc ORM HAT AIG 
HARISHCHANDRA neta 
DHURI TaN 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

२) जिल्हाधिकारी (सवी 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

४) उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व) 

५) जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी 

६) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन १४८२) 

0) निवड नस्ती, कार्यासन १४८२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


